केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) करीता Single 
Nodal Agency @ Nodal Officer यांची 
नियुक्ती करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- अविवि - २०२१/प्र.क्र.३६ /का.७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : ३०/०८/२०२१ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, भारत सरकार यांचे कार्यालयीन ज्ञापन F.No.4 (93)/PFMS/FCD/2020, 
दि.२३.०३.२०२१ 


2) वित्त विभाग,मंत्राळय, महाराष्ट्र यांचे ऱासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण1-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा- 
प्रशा-४, दि.१ जुळे, २०२१ 


प्रस्तावना - 


केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने दिनांक २३ मार्च, २०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन ज्ञापनाव्दारे सुधारीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश fete आहेत त्यास अनुसरुन 
वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक २ शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग 
व्यवस्थापन प्रणाळी (PFMS) बाबत सुधारीत सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागासाठी एका Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी 
प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र 91918 Nodal Bank Account उघडण्याबाबत कळविले आहे. तसेच सदर केंद्र 
पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने उपसचिव दर्जाच्या अधिका-याची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती 
करण्याबाबत सूचित केले आहे. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या बाबतीत ?॥/॥$ अंतर्गत कामकाजाचे 
संनियत्रण व समन्वयन करण्याकरीता अल्पसंख्याक विकास विभागाचे नोडल अधिका-याची नेमणूक 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार अल्पसंख्याक 
विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या बाबतीत PFMS अंतर्गत कामकाजाचे संनियंत्रण व समन्वयन 
करण्याकरीता समन्वयन अधिकारी म्हणून (Nodal Officer) BIA उपसचिव, अल्पसंख्याक विकास 
विभाग,मंत्रालय, मुंबई. दूरध्वनी क्रमांक - ०२२-२२८३०९०८ यांना नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०२१/प्र.क्र.३६ /का.७, 


तसेच, Single Nodal Agency म्हणून अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
दूरध्वनी क्रमांक - ०२२-२२०२५४०८ यांना नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.mharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८३०१६५११८९८१४ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यास येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH MADHAVRAO :. 
SONAVANE 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग 


३. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
. सचिव, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोग. 


६. जिल्हाधिकारी, सर्व, 


र्‌. 


. उप सचिव (कोषा/प्र.१) वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
. सह सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 


१०. वित्त विभाग (व्यय ४/अर्थसंकल्प-१४/अर्थ-३/प्रशा-४), मंत्रालय, मुंबई 
११. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११) 
१२. निवडनस्ती (कार्या.७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


